वसई विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देखभाल 
दुरुस्तीसाठी असलेले प्रजिमा रस्ते 
महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.४८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-१३ ऑक्टोबर, २०२२. 


पहावे :- 9) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांचे पत्र 
जा.क्र./मुअ(को)/रेशाचित्र शाखा/रस्ते हस्तांतरण १५३/१९०४, दि.१६/०७/२०२१. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये वसई 
विरार शहर महानगरपालिका क्षेत्रातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे देखभाल दुरुस्तीसाठी असलेले 
प्रजिमा रस्ते महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करणेबाबत विनंती केली आहे. तसेच उपरोक्त रस्ते वसई 
विरार हहर महानगरपालिका, वसई यांचेकडे हस्तांतरित करण्यास वसई विरार शहर महानगरपालिका, 
वसई यांनी मंजूरी दिलेली आहे. त्यानुषंगाने सदर रस्ते वसई विरार हहर महानगरपालिका, वसई यांचेकडे 
हस्तांतरित करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


सदर रस्ते हे प्रमुख जिल्हा मार्ग क्र.४५,४६,४७ दर्जाचे असून, (१) वाघोली सोपारा तुळीज पेल्हार 
रस्ता. एकूण लांबी ७.१० कि.मी. (२) नालासोपारा गोखिवरे वालिव ते रामा. क्र. ८ रस्ता. एकूण लांबी ३.८० 
कि.मी. (३) वसई सातिवली कामण ते रामा. क्र.८ रस्ता. एकूण लांबी ६.१८ कि.मी. अशी एकत्रित हस्तांतरित 
करावयाची एकूण लांबी १७.०८० मी. आहे. सदर रस्ते हे वसई विरार व नालासोपारा शहर व रेल्वे स्टेशन 
तसेच राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ८ ला जोडणारे चारपदरी/सहापदरी महत्वाचे रस्ते आहेत. महाराष्ट्र औद्योगिक 
विकास क्षेत्रा (॥॥०७) जवळील रस्ते असल्याने रस्त्यावरील वाहतुक वर्दळ जास्त आहे. 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील एकूण १७.०८० कि.मी. लांबी वसई विरार शहर 
महानगरपालिकेस हस्तांतरित करण्याबाबत वसई विरार हहर महानगरपालिका यांनी मंजूरी दिलेली आहे. 


त्यानुषंगाने खालील अटींच्या अधीन राहुन सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील १७.०८० कि.मी. 
इतकी लांबी वसई विरार हहर महानगरपालिकेस हस्तांतरित करण्यात येत आहे. 


प्रति, 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-2022/प्र.क्र.48/नियोजन-2 


१) सदर रस्ता हस्तांतरित केल्यानंतर देखभाल व दुरूस्तीचा खर्च वसई विरार शहर 


महानगरपालिकेच्या निधीतून करण्यात येईल. सदर रस्त्याच्या देखभाल-दुरूस्ती करिता शासनाकडून 
कोणतेही अतिरिक्त अनुदान देता येणार नाही. 


२) सदर रस्त्यावरील अतिक्रमणे हटवण्याची जबाबदारी वसई विरार शहर महानगरपालिकेची 


राहील. 


३) सदर रस्त्याबाबतचे सर्व न्यायालयीन प्रकरणे हाताळण्याची जबाबदारी वसई विरार शहर 


महनगरपालिकेची राहील. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या संकेत स्थळावर www.maharashtra.gov.in उपलब्ध करण्यात 


आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२१०१७१११००४७४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


4) 


१०) 
११) 
१२) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


G A N PAT Digitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS, 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=3021bf955fefd7 1 ffadSdd7c97769147f19aca6383a 1 2fed6cff4 
SANDIPAN sua 
pseudonym=44879507A55BADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
serialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCA0ESFOD 137FEABO 
BBCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 
A H A E Date: 2022.10.17 11:14:58 +05'30' 
(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन. 


प्रधान सचिव (नवि-१) नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

विभागीय आयुक्त, कोंकण. 

आयुक्‍त, वसई विरार हहर महानगरपालिका, ता. वसई, जि. पालघर. 

मुख्य अभियंता सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोंकण (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करावा. तसेच 
केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

अधिक्षक अभियंता,मुंबई बांधकाम मंडळ, ठाणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या 
कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

जिल्हाधिकारी, पालघर. 

मुख्याधिकारी, वसई विरार हहर महानगरपालिका.वसई. 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पालघर. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


